अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील पुणे विभागातील, अभिकल्प 
(डिझाईन) विद्याशाखेच्या, विद्यमान विनाअनुदानित 
संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
डिझाईन_ पुणे/२०२४/(२०/२०), दि.२६.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील पुणे विभागातील, अभिकल्प (डिझाईन) 
विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखाळील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
पुणे विभागातील, अभिकल्प (डिझाईन) farmer विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास 
प्रचलित अटी व शार्तींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व adi मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९३/तांशि-४ 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवश्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४ संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या waar 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण झुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित 
विद्यापीठाच्या मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात 
यावेत. तसेच, शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, 
विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक 
कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात 
विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रँगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर 
बंधनकारक राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१९३/तांशि-४ 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेने भरणा केळे नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय 
कार्यालय, पुणे यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


2 याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी 
घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्याळयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत WAST 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१३३२२५८७०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
SHAHAJAHAN DN, CN = SHAVAJAHAN SHAKUR MULANL C = IN 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
SHAKUR MULANI एकमत, 
(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.193/TE-4, Dated: 23 July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune 


New/ 
Existing 
Institute 


Institution 


DTE Region Type 


Institute Name | Institute Address District Program 


PUNE 1- 6146 |MIT ACADEMY  |ALANDI(D),TAL- Private-Self |Extension- 
23111 OF ENGINEERING] KHED,DIST-PUNE Financing | Expansion 
191 -Closure 
1- 6315 |SANJEEVAN SANJEEVAN KOLHAPUR | Private-Self | Extension- 
80194 GROUP OF KNOWLEDGE Financing | Expansion 
51 INSTITUTIONS = |CITY, SOMWAR -Closure 
PETH, TAL. 
PANHALA, DIST. 
KOLHAPUR. PIN 
416201 


PUNE DESIGN 


DESIGN 


Page 1 of 1 


University 


University of UNDER 


Pune, Pune 


UNDER 
GRADUATE 


Shivaji 
University, 
Kolhapur 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Approved | Approved | Variat 7 
Level Name of Course for 2023-| for 2024-| i saa 
24 25 


DESIGN 
GRADUATE 


DESIGN 


Intake Intake 


Course 


EoA & 
Increase in 
intake 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 
LANI 

DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

Date: 2024.07.23 13:44:03 +05'30' 


Application 
for new 
course 


= 
Cc 


